पुणे (ग्रामीण) जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे पोलीस 
स्टेशन येथील गु.र.नं. ३३२/२०१६ या 
गुन्ह्याप्रकरणी मा.सत्र न्यायालय,पुणे येथे 
न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकरीता विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड.श्री.उज्वल निकम यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १११७/प्र.क्र.३०८/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुले, २०१८ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी २०१८/यु.ओ.आर.२२/डी-१४, 
दिनांक १७.०२.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

पुणे (ग्रामीण) जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे पोळीस स्टेशन येथील गु.र.नं. 
३३२/२०१६ या गुन्ह्याप्रकरणी मा.सत्र न्यायालय,पुणे येथे न्यायालयीन कामकाज 
पाहण्याकरीता अँड.श्री.उज्वळ निकम यांची विधि व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 
दि.१७.०२.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सबब,प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.उज्वळ निकम यांना प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी 
अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


. प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीफी  ₹५०,०००/- 


॥. विचारविनिमय फी (प्रतितास) ₹१५,०००/- 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन ₹५०,०००/-) 
iii, हॉटेल लॉजिंग geht (प्रतिदिन) ₹५,०००/- 
॥/. प्रवास खर्च र रेल्वेचा प्रत्यक्ष प्रवास खर्च. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी 
अँड.श्री.उज्वळ निकम यांना उपरोक्‍त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा 
अन्य कोणत्याही प्रकारची फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १११७/प्र.क्र.३०८/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (00)(902), 
जिल्हा पोलीस (००) (09), जिल्हा पोलीस दल- (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा, या 
curses त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


श्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६९/१८/व्यय-७, दिनांक 
२९.०५.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 
२०१८०७३१११४७२८७७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Kishor 50४११0 ५ काड 


f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1aldbcf0ec79c7 
2143850ff6e8fdcb4c0d, 


Bhalerao oe ret 
(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग, 


महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३. पोळीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण). 

४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)-१,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

९. विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

११.अँड.श्री.उज्वल निकम, ४८, बॅरीस्टर निकम चौक,जि.जळगांव. 
१२. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


